राज्यात पुणे, गडचिरोली, जालना व नांदेड या ०४ 
जिल्हयात टर्न की बेसिस वर कार्डीयाक कॅथलॅब 
स्थापन करण्यासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत-शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रशामा-१२२४/प्र.क्र.३६/आरोग्य-८ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : २२ मार्च, २०२४. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

समक्रमांकाच्या दिनांक १५.०३.२०२४ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद (४) “प्रस्तुत प्रकल्प 
विहीत मुदतीत पुर्ण करण्याची संपूर्ण जबाबदारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी 
प्राधिकरण, मुंबई, आयुक्‍त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई, सहसंचालक आरोग्य सेवा (रुग्णालये- 
राज्यस्तर), मुंबई व संबंधित जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय, पुणे, गडचिरोली, जालना व 
नांदेड यांची राहील.” या ऐवजी “प्रस्तुत प्रकल्प विहीत मुदतीत पुर्ण करण्याची संपूर्ण जबाबदारी, आयुक्‍त, 
आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई, सहसंचालक आरोग्य सेवा (रुग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई व संबंधित जिल्हा 
शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय, पुणे, गडचिरोली, जालना व नांदेड यांची राहील.” असे वाचावे. 

तसेच, परिच्छेद-५ मध्ये,“महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरणाची सहायक अनुदानाची 
देयके कोषागारातुन आहंरीत करुन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण, 
मुंबई यांना संवितरीत करण्यासाठी प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय मुंबई यांना “आहरण 
संवितरण अधिकारी” व सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई यांना “नियंत्रण अधिकारी” म्हणून 
प्राधिकृत करण्यात येत आहे.” या ऐवजी, “या प्रकरणी आरोग्य सेवा आयुक्तालय मुंबई यांना “आहरण 
संवितरण अधिकारी” व सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई यांना “नियंत्रण अधिकारी” म्हणून 
प्राधिकृत करण्यात येत आहे.” असे वाचावे. 
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२४०३२२१२०१२६७५१७ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

CHANDRAKANT यया 


b09a73bc92b24a171080ebd81893480c90bedd57685 
‘1ce3af533f64bce, postalCode=400032, st=Mahi hi 


INumber=9474E7 143B2BC3FD96E8D7BF07D1CE51DE8461D4 
C34AE1E3F643C11B54523936, cn=CHANDRAKANT HARIDAS WADE 


Date: 2024.03.22 12:20:13 +05'30' 


(चंद्रकांत ह.वडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत<- 
) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२४/प्र.क्र ३६/आरोग्य-८ 


mm _८ 00 AW A 


४] 


(३ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


vo 


Go 
११ 
१२ 
१२ 


YS Teo rl 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण,मुंबई 
संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 

सह संचालक,आरोग्य सेवा,(रुग्णालये -राज्यस्तर),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 

सह संचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा/सामान्य रुग्णालय, पुणे, गडचिरोली, जालना व नांदेड 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता),मुंबई 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-२(लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता),नागपूर 

अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई 

अधिक्षक, विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती/नाशिक 

निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


